यशवंत पंचायत राज अभियान २०२२- 2023 
राज्यातील अत्युत्कृष्ट जिल्हा परिषदा,पंचायत 
समित्यांसाठी पुरस्कार योजना. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः झेडपीए 2022 /प्र. क्र.११२ /पंरा-१ 
बाधकाम भवन, 24, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक:- २७ जानेवारी ,२०२३. 


वाचा -शासन निर्णय क्रमांक: झेडपीए २०२२ /प्र. क्र.११२ /पंरा-१, दि.०३ जानेवारी 2023. 


दिनांक ०३ जानेवारी, २०२३ रोजीच्या महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
“यशवंत पंचायत राज अभियान” सन २०२२-२३ या पुरस्कार योजनेसाठी राज्यातील अत्युत्कृष्ट जिल्हा परिषदा, व 
पंचायत समित्यांचे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी प्रश्नावली परिशिष्ट अ व परिशिष्ट ब शासन निर्णय उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१०३१६१२४९१२२० असा आहे. 

सदर शासन निर्णयामधील जिल्हा परिषद करीता प्रश्नावली परिशिष्ट अ मध्ये खालील नमूद केल्याप्रमाणे 
वाचण्यात यावे. 
१) पंचायत विभाग:- येथील मुद्दा क्रं.११ व मुद्दा क्रं.१२:- ग्रामीण भागातील मुलभूत सुविधांसाठी सुचविलेली कामे 
हे सारखेच मुद्दे झाले आहेत व त्यास प्रत्येकी २ गुण देण्यात आले आहेत. त्याऐवजी मुद्दा h.92 रद्द करण्यात येत 
असून मुद्दा क्र॑.११ येथे ४ गुण वाचण्यात यावेत. 
2) d= जिल्हा परिषद विकास आराखडा (DPDP) येथे सन २०२३-२४ ऐवजी सन २०२२-२३ असे वाचण्यात 
यावे. 

सदर शासन निर्णयामधील पंचायत समिती करीता प्रश्नावली परिशिष्ट ब मध्ये खालील नमूद केल्याप्रमाणे 
दुरूस्ती वाचण्यात यावी. 
१) जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा विभागाच्या कामकाजा मधील एम.एस.आर.एम(उमेद) येथील मुद्दा sh.y :- बँक कर्ज 
पुरवठा आर्थिक व भौतिक साध्य येथे २ गुण देण्यात आले आहेत. तेथे १ गुण वाचण्यात यावा. 
२) जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा विभागाच्या कामकाजा मधील मुद्दा क्रं.६:- जोखीम प्रणवता निधी येथे गुण नमूद 
करण्यात आला नाही तेथे, १ गुण वाचण्यात यावा. 
3) वित्त विभाग मधील मुद्दा .92- अहवाल वर्षा पुर्वीच्या ३१ मार्च पर्यंत खर्चाची मुदत संपलेल्या सर्व 
योजनांचा/लेखाशिर्ष चा निधी शासन खाती जमा करण्यात आला आहे काय ? येथे १ गुण देण्यात आला आहे. त्या 
ऐवजी २ गुण वाचावे. 
४ सर्व:- पंचायत समिती विकास आराखडा (BPDP) येथे सन २०२३-२४ ऐवजी सन २०२२-२३ असे वाचण्यात यावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या ॥///५/.॥1818/99॥1॥9.9०५.॥या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१२७१६५८३३९३२० असा आहे. हा alear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशा नुसार व नावाने, RAVINDRA DN’ c=, o-GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 


ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=fc511494bd6ed3a99adc21454099d86f40 
55bb93d2941d289397e25bfdbdae6b, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F1C25102A6C3E77CB43994F 1E44E 
6AD0B1DD376FE00100CD1B71BD9DCD90A502, 
cn=RAVINDRA ISHWAR GIRI 

Date: 2023.01.31 13:12:44 +05'30' 


(र.ई.गिरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१ मा.मंत्री (ग्रा.वि.यांचे खाजगी सचिव. 
२ मा.राज्यमंत्री (ग्रा.वि.)यांचे खाजगी सचिव. 


शासननिर्णयक्रमांकःझेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१ 


) मा.विधानसभा/मा.विधान परिषद सदस्य (सर्व) 
) मा.अध्यक्ष, जिल्हा परिषद (सर्वी 
) मा.अ.मु.स. (ग्रामविकास व पंचायत राज). 

&) विभागीयआयुक्‍त (सवी. 
) 
) 
) 


9 उपसचिव,ग्रामविकास विभाग (सवी), मुंबई. 

८ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी. 

९ जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 

१०) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र - १, मुंबई. 
१२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र - 2, नागपूर. 
१३) संचालक लेखा परीक्षक, स्थानिक निधीळेखा, कोकणभवन, नवी मुंबई. 
१४) उपसंचालक लेखापरीक्षक, स्थानिक निधीलेखा (सवी. 

१५) संचालक, SA व कोषागार, मुंबई. 

१६) वित्तविभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७) कार्यासन क्र.वित्त-१, वित्त-७, पंरा-६,आस्था-५ ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८) निवड नस्ती, कार्यासन क्र.पंरा-१, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठरपैकी२ 


